महाराष्ट्र शासन 


आदेशा 


क्र.सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

दिनांक:- १६ डिसेंबर, २०२०. 


या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील 


समाज कल्याण अधिकारी व तत्सम गट-ब (सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००), 
ग्रेड पे रु.४४००) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांना सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण व तत्सम 


गट-अ (सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.५०००) या संवर्गात परिच्छेद 
२ मध्ये नमूद अटींच्या अधिन राहुन, तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नतीनंतर त्यांची 


पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर रकाना ४ मध्ये दर्डाविल्याप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


क्र 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


सध्या कार्यरत असलेले 
ठिकाण 


पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 


२ 


३ 


= = | 


श्री.पी.आर. 
कोरगंटीवार 


समाज कल्याण अधिकारी, 


जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 


गट-ब, प्रादेशिक उपायुक्त, 


जिल्हा परिषद, पुणे या रिक्‍त पदावर 


समाज कल्याण यांचे 
कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे 


पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत 
आहे. 


श्री. आर. एन. देवढे 


संशोधन अधिकारी, जिल्हा 


सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 


जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, कोल्हापूर 


अहमदनगर या रिक्त पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


श्री.व्ही.ए. मोहतुरे 


विशोष अधिकारी (शानिश), 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 


संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गोंदिया या 


कल्याण यांचे कार्यालय, 
गडचिरोली 


रिक्‍त पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्यात येत आहे. 


श्री.एस.पी. साळे 


विशोष अधिकारी anf em, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांचे कार्यालय, 
सांगली 


संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, कोल्हापूर 
(श्री.आर.एन.देवढे यांच्या पदोन्नतीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


4 


श्री. एम.आर. भाते 


अधिकारी, 
कल्याण 


समाज कल्याण 
गट-ब, बहुजन 
संचाळनालय, पुणे 


सहाय्यक प्राध्यापक, डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे या रिक्‍त पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


श्री.व्ही.ए. लोढे 


विशोष अधिकारी anf em, 


यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेबाबतचे 


सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांचे कार्यालय, पुणे 


आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात 
येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२ 


७ श्री. एस.टी. समाज कल्याण अधिकारी, संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
नाईकवाडी गट-ब, प्रादेशिक उपायुक्त, प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, 
समाज कल्याण यांचे उस्मानाबाद या पदावर पदोन्नतीने 
कार्यालय, लातूर विभाग, पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
लातूर 

८ श्रीमती सपना घोळवे ।सहाय्यक आयुक्‍त, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 
(व्यसनमुक्ती कार्य) समाज जिल्हा परिषद, सातारा या रिक्‍त पदावर 
कल्याण आयुक्तालय, पुणे ।पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत 

आहे. 

९ श्री.एस.ए. जाधव संशोधन अधिकारी, जिल्हा।|सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी रायगड या रिक्‍त पदावर पदोन्नतीने 
समिती, चंद्रपूर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 

i ० at. aR. आर. पाटील [संशोधन अधिकारी, जिल्हा|सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी नांदेड या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
समिती, रायगड देण्यात येत आहे. 

i १ श्री. पी.एल. खैरनार ।विशेष अधिकारी (शानिशा), सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज मुंबई उपनगर या रिक्‍त पदावर 
कल्याण यांचे कार्यालय, ठाणे पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत 

आहे. 

१२ श्री.एम.एम. मेरत विशोष अधिकारी (शानिशा), संशोधन अधिकारी, जिल्हा जात 
सहाय्यक आयुक्‍त, समाज प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बुलढाणा 
कल्याण यांचे कार्यालय, या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना 
बुलढाणा देण्यात येत आहे. 

१३ श्री.व्ही.जी. agar ।विशेष अधिकारी (भासशि), सहाय्यक आयुक्‍त (रवका), समाज 
समाज कल्याण आयुक्तालय, कल्याण आयुक्तालय, पुणे या रिक्‍त 
पुणे पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 

येत आहे. 

१४ 'श्री.डी.जी. नांदगांवकर [सहाय्यक आयुक्‍त, समाज जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, 
कल्याण, धुळे जिल्हा परिषद, नंदुरबार या रिक्‍त 

पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात 
येत आहे. 

१५ श्री.एस.व्ही. इंगळे समाज कल्याण अधिकारी, तुर्त सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
गट-ब, बृहन्मुंबई मुंबई हहर या रिक्‍त पदावर तद्नंतर 

सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
ठाणे श्री.बळभीम शिंदे यांच्या 
पदोन्नतीनंतर रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः सकआ २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२ 


२. उटीवशरशार्ती:- 


१) सा.प्र.वि./१६-ब यांनी दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार, मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rat पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार सदर पदोन्नत्या करण्यात येत आहेत. 

२) सदर आदेशान्वये देण्यात येत असलेल्या पदोन्नत्या मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई येथे दाखल मुळ अर्ज क्र.२२६/२०१९ प्रकरणी मा.न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहेत. 

३) सदर पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी सदर 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


३. वरील सर्व संबधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरिता आयुक्‍त, समाज 
कल्याण, पुणे यांनी त्यांचेकडीळ कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 
तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

४. श्री.तेजस माळवदकर, सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, नांदेड व श्री. बी.यु.खरे, संशोधन 
अधिकारी, गट-ब, जि.जा.प्र.प.समिती, बुलढाणा यांना प्रशासकीय कारणास्तव तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. त्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


दघ. प्रस्तुत शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२०१२१६१५४६३६८६२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY : 
GIRIDHAR PATIL : 
(सं. गि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबधित अधिकारी (व्दारा :- आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे) 
प्रत, 


१. आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

२. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

३. संचालक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 

४. महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण 

६. सर्व उपायुक्त तथा सदस्य, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 

७. मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. मा.प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः MHS २०२०/प्र.क्र.१११/आस्था-२ 


९. मा.प्रधान सचिव (इ.मा.बहुजन कल्याण विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१३.आस्था -२ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


